महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ मध्ये 
सुधारणा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या 
समितीस मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मभावा-२०२०/प्र.क्र.9१/भाषा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १९ -ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा:- समक्रमांकाचा दि.२४.०८.२०२० चा शासन निर्णय 
प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी दि.२४.०८.२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर समितीने आपला अहवाल २ महिन्यात सादर 
करावयाचा आहे. सदर समितीची मुदत दिनांक २३.१०.२०२० रोजी संपणार आहे. कोवीड-१९ या 
महामारीच्या पार्श्वभूमीवर बैठकांचे आयोजन करणे अवघड होत आहे. तसेच, मराठी भाषेच्या वापराबाबत 
मंत्रालयीन विभागांकडून मागविलेली माहिती अप्राप्त असल्याने सदर समितीस अहवाल सादर करण्यास 
आणखी कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी तीन महिने 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी नेमळेल्या समितीचा कालावधी 
दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०२० पासून पुढील ३ महिने म्हणजेच दिनांक २३ जानेवारी, २०२१ पर्यंत वाढवून 
देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१०१९१६०२२९०४३३ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | | 
Rajashri Uday fll oui रावळ 


2.5.4.20=0abe21e41785319194707f89dc0e9ab5 156282f4a89952d9774a26fa 
de711538, 


serialNumber=2976929866c57c5b5b45c06bbd6c5983fe47bad04262c22cb9 
a p a €c519621a4899f, cn=Rajashri Uday Bapat 
Date: 2020.10.20 15:20:35 +05'30' 
कायरत अधिकारी 
कार्यासन , महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
२) सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः मभावा-२०२०/प्र.क्र.७१/भाषा-२ 


३) मा. प्रार्पकार तथा सहसचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा. महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई, नागपूर, 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,निवासी ळेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
६) मा. महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई, नागपूर 
) 
) 
) 


७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९) अध्यक्ष व सदस्य, महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम सुधारणा समिती 
qo) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई 
११) सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई 
92) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 
१३) संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 
) 
) 
) 


१४) सहायक भाषा संचालक, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई/ पुणे/नागपूर/औरंगाबाद 
१५) अवर सचिव, (व्यय-४)/सेवा-५/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६) संग्रहार्थ (भाषा - २) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


